“खाजगी वाहतुकदारांकडून घेण्यात येणाऱ्या 
वाहनांच्या दरकरारास मुदतवाढ देण्याबाबत...” 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शापसे-३४१८/प्र.क्र.०८/का.३१, 
३रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ एप्रिळ, २०१९. 


वाचा : १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.:शापसे-३४१८/प्र.क्र.०८/का.३१,दि.०३.०४.२०१८. 


प्रस्तावना :- 


संदर्भाधिन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई यांचेकडून अति 
अति महत्वाचे मान्यवर व मा. राज्य अतिथींच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी, पुरेशी शासकीय डी. व्ही. वाहने 
उपलब्ध नसताना, खाजगी पुरवठादारांकडून भाडेतत्वावर वाहने पुरविण्यासाठी दि.०१ एप्रिल, २०१८ पासून 
एक वर्षाच्या कालावधीसाठी मंजूरी देण्यात आली होती. सदर मंजूरी दि. ३१ मार्च, २०१९ रोजी संपुष्टात येत 
असल्यामुळे खाजगी वाहन पुरवठादारांबरोबर नवीन दरकरार करण्याबाबतची ई-निविदा कार्यवाही सुरु 
आहे. सदर कार्यवाही पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागण्याची शक्‍यता आहे. यास्तव पुरेशा डी. 
व्ही. वाहनांअभावी मान्यवरांच्या परिवहन व्यवस्थेमध्ये अडचणी निर्माण होऊ नयेत म्हणून दिनांक 
०३.०४.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या दरकरारास मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई या कार्यालयाने अति अति महत्वाचे मान्यवर व मा. राज्य 
अतिथींच्या परिवहन व्यवस्थेसाठी, पुरेशी शासकीय डी. व्ही. वाहने उपलब्ध नसताना, खाजगी 
पुरवठादारांकडून भाडेतत्वावर वाहने पुरविण्यासाठी, खाजगी पुरवठादारांची नव्याने नियुक्‍ती करण्यासाठी 
व नवीन दरकरार करण्यासाठी सुरु केलेली ई-निविदा प्रक्रिया/कार्यवाही पार पाडून दरकरारास शासनाची 
मंजूरी मिळण्यास काही कालावधी लागेल हे विचारात घेऊन आता शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.: शापसे-३४१८/प्र.क्र.०८/का.३१, दिनांक ०३.०४.२०१८ अन्वये मंजूर करण्यात आलेल्या दरकरारास 
दि. ३१.०५.२०१९ पर्यंत किंवा नविन दरकरार निश्चित होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ 
देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. हा झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून 
त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०४०११६२५३८१६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Arvind 8॥॥॥30_ "यापा 


2.5.4.20=203al 
£7005f, 


serialNumber=9246b8ccd2e2cb10707678d45ea1ad26cc1e4d7bff7bd2aa1f2 
O re 53a716b8c448b, cn=Arvind Bhimrao More 


=Arvit imr 
Date: 2919.04.01 16:28:53 +05'30' 


(अ.भि.मोरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


=General Administration 


=4000: 
a7db2a4824298a34f2c‘ 


ra, 
93396f53d7f87cd4d69fecf5c 


Wd :- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. प्र.स.व मु.रा.अ., सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सह सचिव तथा संचालक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापसे-३४१८/प्र.क्र.०८/का.३१, 


र 


उप सचिव (आस्थापना), सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


उप सचिव, वित्त विभाग / व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


परिवहन आयुक्त, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 


नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 
संबंधित खाजगी वाहन पुरवठादार, मुंबई. 


१०. निवडनस्ती. 


